आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२२-२३ करीता शासकीय 
आश्रमशाळा इमारती बांधणे 
(ओटिएसपी) लेखाशीर्ष (४२२५ 
१११८) अंतर्गत निधी वितरण 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६० /कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ नोव्हेंबर, २०२२ 


शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि.०४.०४.२०२२. 
शासन निर्णय,आ.वि.वि.,समक्रमांक,दि.०९.०६.२०२२. 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम(आदिवासी) मंडळ,नागपुर यांचा निधी मागणी प्रस्ताव 
दि.११.११.२०२२. 
अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम(आदिवासी) मंडळ,नाशिक यांचा निधी मागणी प्रस्ताव 
दि.११.११.२०२२. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, चंद्रपूर यांचा निधी मागणी 
प्रस्ताव 
दि.१५.११.२०२२. 
प्रस्तावना- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५ , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना,(०२) (०६) आश्रमशाळेच्या इमारती बांधकाम करणे (ओटिएसपी) (४२२५ १११८), ५३- मोठी 
बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली रु.६०००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत आहे. वित्त विभागाने 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण 
प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास प्रशासकीय विभागास प्राधिकृत 
करण्यात आले आहे. त्यानुसार माहे नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंतचा खर्च भागविण्यासाठी अर्थसंकल्पीत 
तरतुदीच्या ४२ टक्के मर्यादेत उपलब्ध करुन दिलेला निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

शासकीय आश्रमशाळा बांधकाम (ओटिएसपी) (लेखाशीर्ष ४२२५ १११८) या अंतर्गत बाब 

क्र.५३- मोठी बांधकामे या खाळी सन २०२२-२३ या वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी रु.१२६०.०० 
लाख (अक्षरी रुपये बारा कोटी साठ लाख फक्‍त) इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा 
अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपुर यांना वितरीत व खर्च 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


wv 


= 


Cc 
“क 
पट 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ / प्र.क.६०/कार्यासन.६ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या | सदर शासन निर्णयाद्वारे 
वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
| पै | २ ३ 1 छे 
णि अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम २ २९५.०० 
(आदिवासी) मंडळ , नाशिक. 
२ | अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम ६ ९६५.०० 
(आदिवासी) मंडळ ,नागपुर. 
एकुण ८ १२६०.०० 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी 


सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद एकूण ८ कामांवर रकाना ४ मध्ये नमुद केलेल्या मर्यादेत खर्च 


करण्यात यावा. 


३. 


Oe 


सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


१) 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय प्रकाडन परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित 
प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या ८ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपुर यांचे 
मार्फत सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची 
तपासणी करावी व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची 
दक्षता घ्यावी. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग नाशिक/ ठाणे/ 
अमरावती/ चंद्रपुर यांनी अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ 
यांचे मार्फत सादर केलेल्या मागणीस अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन सदर 
निधी तात्काळ खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधील विहित केलेल्या अटी व 


शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-3 


दि.०४.०४.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ / प्र.क.६०/कार्यासन.६ 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११२५१७५११९१७२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


itally signed by ९1९5॥५७ FATTESING VASAVE 
V | J E S | N G DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
१ DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, 
-4f0e8608020fad0064f5bd3c61 SbeS666d: 


iC 
OafS4fcf5038cc18559d5 1a472b: 
\donym=DDE30B7B971C12ACSE78F6BE2C672C 


A11B7A98CE, 


serial INumber=2182F4F20DAA6841 AB430B2FD812E 


VASAVE a 
(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई.. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
५. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
६. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक. 
८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, महाराष्ट्र, 
९. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक/नागपूर. 
१०. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक/ठाणे/अमरावती/चंद्रपूर) 
११. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई. 
१२. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/धुळे/नाशिक/नंदुरबार/अमरावती/नागपुर/चंद्रपुर.. 
१५. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१६. कार्यासन अधिकारी (का-५/१३) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ / प्र.क.६०/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६, दि.२५.११.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय सदर झासन निर्णयान्वये 
मान्यता किंमत वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
[ १_| २ ३ Pl 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक 
१ | सेमी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह दहिवद ता. अंमळनेर जि. जळगाव ३२४.६४ २५० 
एकुण कार्यकारी अभियंता (सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग, 
EY 328.88 240 
नाशिक 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग,ठाणे 
होटगी ता. सोलापूर जि. सोलापूर येथील शासकीय आदिवासी 
१ | आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे ५२६.२६ ay 
एकुण कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम 
Ea आदिवासी ५२६.२६ ४५ 
( ) विभाग,ठाणे 
द अ) अधिक्षक अभियंता, सार्व.बांधकाम ( आदिवासी) मंडळ 
२ ८५०.९ २९५ 
नाशिक 
कार्यकारी अभियंता,सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग,अमरावती 
१ । सेमी मध्यवर्ती स्वंयपाक गृह सहस्रकुंड ता.किनवट जि.नांदेड ३२३.९९ २४५ 
Ea एकुण कार्यकारी अभियंता,सार्व.बांधकाम (आदिवासी) उर si 
विभाग,अमरावती * 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी)विभाग,चंद्रपुर 
खापा ता तुमसर जि भंडारा येथील शासकीय आदिवासी 
१ ।आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे १4६३-१२ WS 
ईएमएस गडचिरोली ता गडचिरोली जि गडचिरोली येथील 
२ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत ५७८.८८ १४५ 
करणे 
चंदनखेडा ता भद्रावती जि चंद्रपुर येथील शासकीय ५७३.७४ १२० 
: आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 
: मरेगाव ता सिदेवाही जिचंद्रपुर येथील शासकीय ३१३.९१ १२० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 
हिरापुर तळणी ता देवळी जि वर्धा येथील शासकौय ३९२.३५ १४० 
५ । आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 
. एकण कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) २४२२.४ ७२० 
विभाग,चंद्रपुर 
ब) अधिक्षक अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नागपुर २७४६.३९ ९६५ 
एकुण ४२२५ १११८ ओ--ब) ३५९७.२९ १२६० 
१/॥॥॥८५॥९( 
FATTESING ॥ ७५७० 
VASAVE eee cone 


Date: 2022.11.25 19:14:24 +05'30" 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


